सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून तुरुंगातील सुरक्षा 
व्यवस्थेतेचे आधुनिकीकरण करणेकरीता सुरक्षा 
उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणे 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलएम-०८१६/प्र.क्र. २२८/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ फेब्रूवारी, २०१७. 


वाचा 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा. क्र. मेन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/२०१६-१७/७८९६/क-६पुणे-१दिनांक ५/०८/२०१६ 

२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.०४.२०१६. 

४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा. क्र. मेन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/२०१६-१७/९७८/क-६पुणे-१दिनांक -३०/०१/२०१७ 

५. शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०८१६/प्र.क्र.२२८/तुरुंग-२, दि.१४/०९/२०१६ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक ५ येथील शासन निर्णय क्रमांक- क्र. जेएलएम-०८१६ 
/प्र.क्र.२२८/तुरुंग-२, दि.१४/०९/२०१६ च्या परिच्छेद १ मध्ये ( दुसऱ्या पानावर) नमूद केलेल्या खरेदी करावयाच्या 
उपकरणांच्या यादी/ तपशिलाऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे :- 


तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेतेचे आधुनिकीकरण करणेकरीता खरेदी करावयाच्या उपकरणांची यादी :- 


अ.क्र उपकरणांचे नाव । किंमत कारागृह संख्या । एकुण 
मंक सी.सी.टिव्ही ४५,००,०००/- २ ९०,००,०००/- 

२ जामर ३०,००,०००/- ३० ३०,००,०००/- 
एकुण १,२०,००,०००/- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलएम-०८१६/प्र.क्र. २२८/तुरुंग-२ 


इतर अटि व शर्ती शासन निर्णय क्रमांक -जेएलळएम-०८१६/प्र.क्र.२२८//तुरुंग-२, दि.१४/०९/२०१६ 
प्रमाणेच राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०२०३१७५७५६४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


के Digitally signed by Sandip Shamrao Kamble 

Sa n d | p S h a mM fa (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d7be2b5d92ced254370f6b4a45426167ed60f51 
dcb34812d7d246c9a9c8557c, cn=Sandip Shamrao 


Kamble anus 


(सं.शा.कांबळे ) 
अवर सचिव , गृह विभाग 


प्रत, 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पूणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य- २, नागपूर, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य -२, नागपूर, 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१३. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


